सन २०२२-२३ या वर्षामधील महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP) योजनेकरीता अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः पुमाप्र - २०२२/प्र.क्र.११४/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा :- 


१. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एस-११०५७/०६/२०१८-एसव्हीईपी 
(३६४८८७), दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 

२. केंद्रिय ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२२-आरएल 
(एनआरईटीपी__३), दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसएसआरएलएम, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/४५८४/२०२२, दिनांक Yo सप्टेंबर, २०२२. 

४. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.मजिअ-२०२२/प्र.क्र.9१/योजना-३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २०२२. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) या योजनेकरिता संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये पहिल्या 
हप्त्याचा पहिला टप्पा म्हणून रु.१६,५४,९४,०००/- इतका निधी वितरीत केळेला आहे. सदर निधी 
राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा SOS आहे. सन २०२२-२३ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक 
परिवर्तन प्रकल्प (NRETP) योजनेकरीता केंद्र हिस्सा (२५०१ ए१६४) याकरिता रु.१६,५४,९४,०००/- 
तसेच राज्य हिस्सा (२५०१ ए१७३) याकरिता रु.११,०३,२९,०००/- इतकी तरतूद पुनर्विनियोजनद्वारे 
नियोजन व वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेली आहे. सदर तरतूदीमधून उपरोक्त केंद्र हिस्सा 
रु.१६,५४,९४,०००/- व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा रु.११,०३,२९,०००/- असा एकूण 
रु.२७,५८,२३,०००/- इतका निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सन २०२२- 
23 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प { National Rural Economic Transformation 
Project (NRETP) } केंद्र हिस्सा (2409 ए१६४) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.१६,५४,९४,०००/- 


(रुपये सोळा कोटी चौपण्ण लाख PAM हजार फक्त) व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र-२०२२/प्र.क्र.११४/योजना-३ 


ए१७३) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.११,०३,२९,०००/- (रुपये अकरा कोटी तीन लाख एकोणतीस 
हजार फक्त) असा एकूण रु.२७,५८,२३,०००/- (रुपये सत्तावीस कोटी अठ्ठावण्ण लाख तेवीस हजार 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (8.0.5) द्वारे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 
बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

३. सदर रक्कमरु.१६,५४,९४,०००/- चा खर्च "मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण 
जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१)(१९) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (केंद्र हिस्सा 
६०%) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, (२५०१ए१६४)" या लेखाशिर्षाखाली व रु.११,०३,२९,०००/- चा खर्च 
“मागणी क्र.एल ३, २५०१, ग्रामविकासासाठी fears कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, 
सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१)(२०) 
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य, 
(२५०१ए१७३)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी 
मधून भागवावा. 

४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकार्‍यांनी नोंद घ्यावी. 

५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, 2) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयातील Lenka ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र, ४ या योजनेची प्रगती / 
सद्य:स्थिती दर ४ महिन्यांनी शासनास कळविण्यात यावी. ५) कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार 
नाही याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर शासन स्तरावरुन कारवाई केली 
जाईल. 

6 सदर शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये दिलेल्या केंद्र 


पुरस्कृत योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे स्तरावर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःपुमाप्र-२०२२/प्र.क्र.११४/योजना-३ 


वितरित करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.५१/व्यय- 


१५, दिनांक ०१.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in ur संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२३१३१६२५०४२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


१०) 


॥॥ ठे Nn O} Digitally signed by Manoj 
Dattatraya Jadhav 
DN: cn=Manoj Dattatraya Jadhav, 
D o=Rural Development 
ठे tt a t [| ठे Ya Department, ou=Central Scheme, 
email=manoj.jadhav68@nic.in, 
c=IN 


J a d h a V Date: 2023.02.23 13:56:05 +05'30' 
(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

प्रधान सचिव व निवासी आयुक्‍त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी , ठाणे, 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

नियोजन विभाग (१४१४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्तविभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-9, योजना-२, ग्राम विकास विभाग. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


